RNI No. MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


वर्ष २, अंक ४० ]] 


ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ६४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ . 


आदेश 


भारताचे संविधान . 

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३( २)( ख ) मध्ये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये, मी , चे. विद्यासागर राव, राज्यपाल , महाराष्ट्र 
राज्य , महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश , २०१६ ( सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश १८ ) १७ ऑक्टोबर २०१६ 
या दिनांकापासून मागे घेत आहे. 


चे . विद्यासागर राव , 


दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . एस . संधू, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


भाग चार ६४-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


